चाकण जि. पुणे येथील 30 खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय इमारत व अधिकारी 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.६२/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालय (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/ कक्ष- 
३/टे-६/चाकण१००खाटामुईवानिवाबांध/१६१४-१५/२३, दिनांक २२.०२.२०२३ 


प्रस्तावना : 


चाकण जि. पुणे येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे रु.९४.८३ कोटी (अक्षरी 
रुपये चौ-याण्णव कोटी त्र्याऐंशी लक्ष फ़क्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


चाकण जि. पुणे येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 
सदर अंदाजपत्रकामध्ये इमारतीच्या बांधकामासह (तळमजला-३२१२.४२ चौ.मी., पहिला मजला- 
२८९१.२३ चौ.मी., दुसरा मजला-२८९१.२३ चौ.मी., तिसरा मजळा-३०६१.२४ चौ.मी., चौथा मजला- 
१४९३.५२ चौ.मी., शवविच्छेदन कक्ष-२५६.८६ चौ.मी. व सबस्टेहन एरिआ तळ मजला-१०० चौ.मी) व 
निवासस्थान बांधकामासह (निवास्थान (टाईप १)- 9--४, निवास्थान (टाईप २)- G+3, निवास्थान (टाईप 
३)- G+, निवास्थान (टाईप ४- G+, निवास्थान (टाईप ५)- ७--४ रेन वाटर हावेस्टिंग, फर्निचर, 
विद्युतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, आग प्रतिबंधक, संरक्षण भिंत व गेट, अंतर्गत रस्ते, भु- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.६२/आरोग्य ३अ 


विकास, वातानुकुलीत यंत्रणा सी.सी.टि.व्ही. इ.साठी तरतूद करण्यात आलेले असून सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे इमारत बांधकामाच्या रु. ९४.८३ कोटी (अक्षरी रुपये 
चौ-याण्णव कोटी त्र्याऐंशी लक्ष फ़क्त) किंमतीच्या, अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


२. अटीवरशार्ती- 


१) 


८) 


8) 


इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विद्युतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 


स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


१०)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून AGORA रुग्णालयासाठी आवश्यक ऑक्सिजन 


पाईपलाईन, एअर कंडीऱशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत 
करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच 
याबाबतची Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. 
तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व 
कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत. 

पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.६२/आरोग्य ३अ 


११)केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार 
अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत 
राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


१२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

१३)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 
चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 

१४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 

१५) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

१६) उच्चस्तरीय सचिव समितीने प्रस्तावित १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अनुषंगाने 
अस्तित्वातील इमारतीचा पूर्ण अथवा पुरक वापर करण्याच्या तसेच मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीचे पाडकाम करणे हे स्ट्रक्चरल ऑडिट व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने उपभोक्ता 
विभागाने करण्याचे सूचीत केले आहे. प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते 
क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त ते १६ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


४. सदर रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाकरीता येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
“२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
११०- रुग्णालये व दवाखाने, 
(१)(अ) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती, 
(००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३- मोठी बांधकामे” 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.६२/आरोग्य ३अ 


५. चाकण जि. पुणे येथील ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय इमारत व निवासस्थान बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद 
करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


६. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं-५९/२०२४/इमा-२ 
दि.३०.०१.२०२४ नुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, 
परिच्छेद क्रमांक- १३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १६ फ़ेब्रुवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०४११३८३५९६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


H | V D A Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba45 


9543ed19dc809f2F150cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5523190302520891 1890F5851459 
3563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 


DHULE Shes 
(BT. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर)विभाग, पुणे. 
८. उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, खेड, जि. पुणे. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पुणे. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.६२/आरोग्य ३अ 


११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


